| प्रति, 


सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

सर्व पोलीस उपआयुक्त. 

सर्व सहायक पोलीस आयुक्‍त.  ।*: । 
सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी. ye 


क्रमांक, बीसीआर ५३/२०००/१ १२/विशा.५, » * ' गृह विभाग (विशेष), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दिनांक :- _ ५ BS, २००१. 


विषय :- दूरदर्शन संचावर दाखविण्यात येणाऱ्या अश्लील, हिंसाचारी 
व बिभत्स कार्यक्रमावर बंदी घालण्याबाबत.... 
दूरदर्शनवर संचावर दाखविण्यात येणाऱ्या अश्लिल, हिंसाचारी व बिभत्स कार्यक्रमावर बंदी 
घालता येईल किंवा कसे, याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


२. आता याप्रकरणी शासन खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे. 

__ "केबल नेटवर्क सुधारणा विधेयक १९९५ च्या कायद्यातील कलम २१ मध्ये असे म्हटले आहे 
की, या कायद्यातील तरतूदी - The provisions of this Act shall be in addition to, and no! 
in derogation of the Drugs and Cosmetics Act.1940, the Pharmacy Act.1948, tas 
Emblems and Names (Prevention: of Improper Use) Act.1950, the Drtgs 
(Control) Act.1950 the Cinematograph Act.1952, the Drugs and Magic Remedies 
(Objectionable Advertisements) Act.1954, the Prevention of Food Adulteratin 
‘Act.1954, the Prize Competitions Act.1955, the Copyright Act.1957, the Trace 
and Merchandise marks Act.1958.° त्यावरुन अशा कार्यक्रमांना the Indecent 
Representation. of Women: (Prohibition) Act.1986. या कायद्याखाली या कायंक्रमा' 
. कारवाई करता येऊ शकेल त्यासाठी पोलीस स्टेशनकडे जर तक्रारी आल्या तर त्यांनी त्याचा तपार 
करुन पुरावा गोळा करावा व॑ तपासाअंती प्रथमदर्शनी गुन्हा सिध्द होत असेल तर त्याप्रमाणे कारवा! 


करावी. री {As 
( वि.-तु.-प्रभू ) ढ 


न | कक्ष अधिकारी, ae विभाग (विशेष 
. a . महाराष्ट्र शासन. 


GOAD: \ULHAS K\200 I apnfise : न a 


